“नागरी संरक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई” यांच्या आस्थापनेवरील राज्य फिरते नागरी 
आणीबाणी सेनास्तंभ, मुंबई या कार्यालयातील एकूण 
१०६ अस्थायी पदांना मुदतवाढ मिळणेबाबत. 
दि.०१/१०/२०१९ ते दि.२९/०२/२०२० 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीडीएम-२०१७/प्र.क्र. १३८/विजा-८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १८ ऑक्टोबर, २०१९ 


वाचावे : १) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. सीडीएम-२०१७/प्र.क्र. १३८/ 
विशा-८, दि.२५/०३/२०१९ 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र. ८/१६/ 
आ.पु.क., दि.११/०९/२०१९ 
३) संचालक, नागरी संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : 
नासंसं/ का-३/३१/प्र.क्र.१/मुदतवाढ/फि.द./२०१९/८४४, 
दि.०१/१०/२०१९ 


प्रस्तावना: 


नागरी संरक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील राज्य फिरते नागरी 
आणीबाणी सेनास्तंभ, मुंबई या कार्यालयातील एकूण १०६ अस्थायी पदांना 
दि.०१/०३/२०१९ ते दि.३०/०९/२०१९ पर्यंत संदर्भ क्रमांक २ अन्वये मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
सदर मुदतवाढ दि.३०/९/२०१९ रोजी संपळी आहे. वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि.११/०९/२०१९ 
अन्वये आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर 
निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात STH नाही, अशा अस्तित्वात 
असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.१/१०/२०१९ ते दि.२९/०२/२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार 
प्रहाासकीय विभागांना देण्यात आले आहेत. नागरी संरक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
अधिपत्याखालील राज्य फिरते नागरी आणीबाणी सेनास्तंभ, मुंबई या कार्यालयातील एकूण १०६ 
अस्थायी पदांना दि.०१/१०/२०१९ ते दि.२९/०२/२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. त्यास अनुसरुन शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 


नागरी संरक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील राज्य फिरते नागरी 
आणीबाणी सेनास्तंभ, मुंबई या कार्यालयातील आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना 
तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात 


शासन निर्णय क्रमांकः सीडीएम-२०१७/प्र.क्र. १३८/विशा-८ 


करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सोबतच्या “प्रपत्र-अ” मध्ये नमूद एकूण १०६ 
अस्थायी पदांना दि.०१/१०/२०१९ ते दि.२९/०२/२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. या पदांवर होणारा खर्च मागणी क्र.बी.-१ मुख्य लेखाशीर्ष “२०७०-इतर प्रशासनिक सेवा (१०६) 
नागरी संरक्षण (चार) राज्य फिरते नागरी आणीबाणी सेनास्तंभ-वेतन” या लेखाशिर्षाखाली वर्ग करण्यात 
यावा.सदरचा खर्च वित्तीय वर्षासाठी मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र. ८/आ.पु.क., दि.११/०९/२०१९ अन्वये 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारास अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्यांचा संकेताक क्र. २०१९१०१९११३४३९१६२९ सा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Devendra H Chandel 
DEVEnGha rt. Jo ees ० ce 
Chandel Dato: 2019.10.19 11:35:59 +0530 
(देवेंद्र चंदेल) 

सोबत : प्रपत्र-अ कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत: 

संचालक, नागरी संरक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

वित्त विभाग (व्यय-८)/वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय,मुंबई. 

निवड नस्ती, विशा-८ 


Ee) 


AN AD 


oO SC 


S ०८ 
~~ YS YT > -> lh Or ६-< 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीडीएम-२०१७/प्र.क्र. १३८/विशा-८ 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : सीडीएम -२०१७/प्र.क्र.१३८/विज्ा-८, 
दिनांक :१८ ऑक्टोंबर,२०१९ सोबतचे “प्रपत्र-अ” 


राज्य फिरते नागरी आणीबाणी सेनास्तंभ, मुंबई या कार्यालयातील अस्थायी पदाचा तपशिल 


अ.क्र पदनाम सुधारित वेतन मॅट्रीक्समधील पद संख्या 
वेतनस्तर रुपये 
oe 2 3 ४ 
गट-ब 
1 १. | , वरिष्ठ सहाय्यक उपनियंत्रक (अग्नि) एस - १५ : ४१८००-१३२३०० a 
2. वरिष्ठ सहाय्यक उपनियंत्रक (विमोचन) | एस-१५ :४१८००-१३२३०० शिक आका 
गट-क 
३. तांत्रिक सहाय्यक श्रेणी - १ एस - १४ : ३८६००-१२२८०० a 
४ वरिष्ठ लिपीक एस - ०८ : २५५००-८११०० शि sari 
षु. लेखा लिपीक एस - ०८ : २५५००-८११०० २ 
६. जोडारी यांत्रिक एस - ०८ : २५५००-८११०० | खै. | 
9 संधाता एस -०८ : २५५००-८११०० 1 १__| 
स्वयंवीजतंत्री एस - ०८ : २५५००-८११०० fa 
तांत्रिक सहाय्यक श्रेणी - २ एस - ०८ : २५५००-८११०० pa 
| do. | प्रमुख अग्निशामक/विमोचक एस - 09 : २१७००-६९१०० fd 
शि १. | चालक यंत्रचालक एस - ०७ : २१७००-६९१०० ८ 
१२. | सहाय्यक स्वयंवीजतंत्री एस - ०७ : २१७००-६९१०० ae 
१३. ।विजतंत्री एस - ०७ : २१७००-६९१०० fe | 
१४. । सहाय्यक जोडारी एस - ०७ : २१७००-६९१०० Poa 
१५. । अग्निशामक/विमोचक एस - ०६ : १९९००-६३२०० ६० 
१६. | प्रथमोपचारक एस - ०६ : १९९००-६३२०० ३ 
१७. चालक एस-०६ : १९९००-६३२०० २ 
१८. भांडारपाल एस -०६ : १९९००-६३२०० २ 
१९. | लिपीक-टंकलेखक एस - ०६ : १९९००-६३२०० ३ 
गट-ड 
२०. | सहाय्यक स्वयंपाकी एस - ०१ : १५०००-४७६०० ae 
२१. | तांत्रिक सहाय्यक स्वच्छक एस - ०१ : १५०००-४७६०० pa 
२२. | भोजनालय सेवक एस - ०१ : १५०००-४७६०० ae 
२३. | सफाईगार एस - ०१ : १५०००-४७६०० २ 


एकूण अस्थायी पदे १०६ 


Digitally signed by Devendra H Chandel 
D even d ra H DN: CN = Devendra H Chandel, C = IN, 
S = Maharashtra, O = Government Of 


Maharashtra, OU = Home Department 


C h a al d e | Date: 2019.10.19 11:36:30 --05'30' 
(देवेंद्र चंदेल ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


